RE 


५६ 


MATRष्ट 


Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 19th November 2015 . 


- 


C 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ४२] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर , १२-१८ , २०१५/ कार्तिक २१-२७, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


___ भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


१- ३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-४ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना .वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१७९ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी-(२ )१-८२४-२०१५. 

श्री . एस. आर . त्रिवेदी, जिल्हा न्यायाधीश – १ , गोंदिया यांना दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत २ दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१५ चे रविवार जोडून दिनांक २९ ऑक्टोबर , २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१५ च्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , मधील नियम ३९ ( २)( बी ) टीप - २ प्रमाणे प्रमाणीत करण्यांत येते की , श्री . एस . आर . त्रिवेदी, जिल्हा 
न्यायाधीश – १, गोंदिया हे जर दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१५ ह्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
गोदिया या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . आर. त्रिवेदी , हे जिल्हा न्यायाधीश – १ , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील 


जिल्हा न्यायाधीश – १ , गोंदिया या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार मा . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , गोंदिया यांच्याकडे राहील . 


दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१५ 
ना -एक - १ (१७०३ ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १२-१८ , २०१५ / कार्तिक २१ -२७, शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि .पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१८० . 

आदेश 
क्रमांक बी -( २)१ -८३१- २०१५. 

श्री . व्ही . ए . साठे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया यांना दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१५ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर , २०१५ पर्यंत ६ दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच रजेच्या मागे दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१५ चे रविवार जोडून रजेच्या पुढे दिवाळी सुट्टी जोडून दिनांक ३१ ऑक्टोंबर , २०१५ च्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, मधील नियम ३९( २)( बी ) टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . ए. साठे , ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया हे जर दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१५ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर , २०१५ या कालावधीत रजेवर गले नसते तर ते ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत राहीले असते . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . ए . साठे , हे ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील . 
३रें सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया पदाचे अतिरिक्त कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ट स्तर , गोंदिया यांच्याकडे राहिल . 


भाग १ ( ना . वि .पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१८१ . 


आदेश 


क्रमांक बी -( २)१-८३२-२०१५ . 

श्री . ए . बी . तहसीलदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, गोंदिया यांना दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१५ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर , २०१५ पर्यंत 
६ दिवसांची अर्जित रजा तसेच रजेच्या मागे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ चे रविवार व रजेच्या पुढे दिवाळी सुट्टी जोडून दिनांक ३१ ऑक्टोंबर , २०१५ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, मधील नियम ३९( २ )( बी ) टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . ए. बी . तहसीलदार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , गोंदिया हे जर दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१५ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर , २०१५ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . बी . तहसीलदार , हे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, गोंदिया या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर गोंदिया यांच्याकडे राहिल आणि दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर गोंदिया यांच्याकडे राहिल . 

दिनांक ३१ ऑक्टोंबर २०१५ 


भाग १ ( ना . वि .पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१८२ . 

आदेश 
क्रमांक बी -( २)१-८३७-२०११ . 

श्री . आर . के . पुरोहीत , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, आमगांव यांना दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०१५ ते दिनांक २८ ऑक्टोबर , २०१५ ची 
२ दिवसांची परीवर्तीत रजा दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , मधील नियम ३९( २)( बी ) टीप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . पुरोहीत , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आमगांव हे जर दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०१५ ते दिनांक २८ ऑक्टोबर , २०१५ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आमगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर . के . पुरोहीत , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, आमगांव या पदावर स्थानापन्न झाले . 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आमगांव या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आमगांव यांच्याकडे होते . 


गोंदिया : 
दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१५ . 


एम . जी . गिरटकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १२ -१८ , २०१५/ कार्तिक २१ -२७, शके १९३७ 


भाग १ ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१८३ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक अका.- दंड- कावसु कावि - २५२० - २०१५ . 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , दिनांक २० - १० - २०१५ ते दिनांक ०९ - ११ - २०१५ पर्यंत माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक शाळांचे प्रथम सत्रांत परीक्षा सुरु आहेत . दिनांक २६- १० - २०१५ कोजागिरी पोर्णिमा दिनांक ०१ -११- २०१५ रोजी जिल्ह्यातील साकोली , 
मोहाडी, लाखनी, लाखांदूर या नवनिर्मित नगर पंचायतीच्या निवडणुकीकरिता मतदान होणार आहे . निवडणुक कार्यक्रम घोषित होवून आदर्श आचार संहिता 
लागू झालेली आहे . असामाजीक तसेच जातीयवादी प्रवृत्तीचे लोक अगदी शुल्लक कारणावरुन वादावाद करून प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


भंडारा जिल्हा भातपिकासाठी प्रसिद्ध असून यावर्षी कमी प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे खरीप पिकांची हानी झालेली आहे . आधीच दुष्काळात 
सापडलेला शेतकरी पुन्हा संकटात सापडलेला असून रब्बी पीक सुद्धा धोक्यात येण्याची चिंता दिसू लागलेली आहेत . त्यामुळे शासनाने दुष्काळी परिस्थितीवर 
मात करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे मागणीकरिता शेतक - यांना हाताशी धरुन विविध राजकीय पक्ष/ संघटनेतर्फे आपल्या मागण्यासंबंधात धरणे / 
मोर्चे/ आंदोलन /निदर्शने आयोजीत करण्याची शक्यता नाकारता येते नाही करिता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये, शांतता व सुव्यवस्था टिकून 
रहावी म्हणून दिनांक २५-१०- २०१५ चे ०० .१ वाजता पासून ते दिनांक ०९- ११- २०१५ चे २४ .०० वाजता पर्यत ३७( १)(३ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
आदेश निर्गमित करण्याची शिफारस केली आहे. 


त्याअर्थी, मी , धीरज कुमार , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा म्हणून मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चा अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ )( ३) अन्वये संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत आहे. 


( १ ) शस्त्र / सोटे /तलवारी/ भाले /बंदुका / सुरे/ लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

ठेवणे . 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे . 


( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेत किंवा आकृत्या , प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे . 


( ६ ) अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 

राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे , हावभाव करणे, सोंग करणे किंवा अशी चित्रे , चिन्हफलके किंवा 
इतर कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा जनतेत त्यांचा प्रसार करणे ; 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी, आता मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , धीरज कुमार , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा 
याद्वारे संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे. 


सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय/निमशासकीय कर्मचा- यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही. तसेच प्रेत यात्रा, 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणुकीस लागू होणार नाही . विशेषरित्या मिरवणुकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात, उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका दंडाधिकारी यांना राहील . 


वरील अधिसूचना दिनांक २५ - १०- २०१५ चे ०० .०१ वा . पासून ते दिनांक ०९ -११-२०१५ चे २४.०० वाजता पर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २५- १० - २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भंडारा : 
दिनांक २५ आक्टोबर , २०१५ . 


धीरज कुमार , 
जिल्हाधिकारी तथा , 
जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १२-१८ , २०१५/ कार्तिक २१-२७, शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१८४ . 

अतिरिक्त , जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक अका.- दंड - कावी कावी -१७२० - २०१५ . 

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र दिनांक ०४-११-२०१५ ते दिनांक १८- ११- २०१५ या कालावधीत विविध पक्ष व संघटना कडून 
त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको , जेलभरो इत्यादी आंदोलने आयोजीत केले जात आहे . तसेच जिल्ह्यात नागपूर 
विद्यापीठ परीक्षा व ०९ - ११ - २०१५ पासून दिवाळी उत्सव साजरा होणार असून सदर प्रक्रिया सुरु असून संघटनेचे कार्यकर्ते यांच्याकडून वाद होवू नये 
याकरिता संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस उक्त 
कालावधीकरिता मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , एन . के . लोणकर , अतिरिक्त , जिल्हादंडाधिकारी गोंदिया म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस 
कायदा अधिनियम क्रमांक २२ ची कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये गोंदिया जिल्ह्याकरिता सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर 
कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस दिनांक ४- ११ - २०१५ पासून दिनांक १८ - ११ - २०१५ पर्यंत उक्त कालावधीकरिता मनाई आदेश देण्यात येत आहे. 

( १ ) शस्त्र / सोटे/तलवारी/ भाले/बंदुका/ सुरे/ लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवाफेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 
( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 
( ६ ) अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 

राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे, हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे/ अशी चित्रे , चिन्हे फलके 

किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा जनतेत त्यांचा प्रसार करणे , 
( ७) पाचपेक्षा जास्त इसम एकत्रित येवू नये. तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी /तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय 

कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येवू नये . 
सदर अधिसूचनेची सुचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावून 
प्रसिद्धी करण्यात यावी. 

सदर अधिसूचना दिनांक ४- ११ - २०१५ च्या ०० .०१ वाजेपासून दिनांक १८ - ११- २०१५ च्या २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा- यांना त्यांच्या कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम अंतर्गत 
काढण्यात येणा- या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 

सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 

उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट अश्या 
प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ४ -११- २०१५ ला सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 
गोंदिया : 

__ एन . के . लोणकर , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर , २०१५ . 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१८५ . 

___ उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक उपनिश -२/नियमन/ अधिसूचना/ नि . रतन पॅलेस / नोंदणी/ ८४२६- २०१५. 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर शहर - २ याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियो . रतन पॅलेस गृहनिर्माण सहकारी संस्था , मर्या., नागपूर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे अंतर्गत नोंदविण्यात आली असून सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी- सीटीपाय -२- एचएसजी 
टीसी-१३३९ -१५ दिनांक ३१-१०- २०१५ आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण “भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे सदर संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १२( १) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) प्रमाणे करण्यात आले आहे . 

एम . एस .कंजेरी, 
नागपूर शहर : 

उपनिबंधक , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१५ . 

सहकारी संस्था , नागपूर , शहर - २ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . 


